9 


सन २००५-२००६ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर 
अनुदानातून पहिला हप्ता (योजनांतर्गत) 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे वर्ग 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:-पीएलएनं ०९/००४/प्र.क्र.१३४/पीआरटी-१, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर, २००५. 


वाचा:-१) बीजीटी १००५/३०५१/२००५-२००६/बीयुडी-१, दिनांक १७ जून, २००५ 
२) बीजीटी १००५/३०५६/२००५-२००६/बीयुडी-१, दिनांक १७ जून,२००५, 


शासन निर्णय:-शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक इपीटी-१०९६/प्र.क्र.१३३/परि-५, दिनाक 
२२ नोव्हेबर १९९६ अन्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना झाल्यामुळे बंदर 
संघटनेमार्फत कार्यान्वित होत असलेली "योजनांतर्गत "द *योजनेतर" कामे बोर्डामार्फत 
करण्यात येतात. याकरिता शासनाकडून बोर्डाला अनुदान,अर्थसंकल्प,कर्जे वगैरे देण्याची 
तरतूद महाराष्ट्र मैरीटाईम बोर्ड अधिनियम,१९९६ च्या कलम ७३ मध्ये आहे, सदर 
कलमाच्या तरतूवीनुसार महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहाय्यक अनुदान देणे शक्य व्हावे 
यांकरिता शासन निर्णय, क्रमांक पीएलएन-०६९७/सीआर-४३/परि-४, दिनाक १५.७.९७ 
अन्वये लेखाशिर्ष "३०५१-बंदरे व दिपगृहे" व "३०५६-अंतर्देशिय जलपरिवहन " या 
लेखाशिर्षाखाली "(योजनेतर* व "योजनांतर्गत)* उपशिर्ष सन १९९७-१९९८ या आर्थ्रिक 
वर्षापासून उघडण्यास शासन मंजूरी देण्यात आली आहे, 


2. सन २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पास विधी मंडळाची मान्यता मिळालेली 
असून विधी मंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २००५ मंजूर केले आहे. 
सन २००५-०६ या आर्थिक वर्षासाठी मुख्यलेखाशिर्ष "३०५१-बंदरे a दिपगृहे " याखाली 
रुपये २१६०९ हजार (योजनांतर्गत) व मुख्यलेखाशिर्ष "३०५६- अंतर्देशिय जल परिवहन" 
याखाली रुपये १७३४ हजार ( योजनांतर्गत) एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यास विधी 
मंडळाने मान्यता दिलेली आहे.तसेच अर्थसंकल्पांत विधी मंडळाची पूर्णत: मान्यता मिळे 
पर्यंत एकूण तरतूदीच्या १/६ अनुदान खर्च करण्यास. ही मान्यता दिलेली होती. परंतू 
आता यावर्षापासून सन २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतील रक्‍कम मासिक निधी 
वितरण पध्दतीने वितरित करणेस निधी मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. 


या परिस्थितीत अर्थसंकल्पित तरतूदी पैकी वितरीत करावयाचे महिनावार 
अनुदान मुक्त करण्यास शासन पत्र गृ.वि क्रमांक बीजीटी १००५/३०५१/ २००५-०६/ 


१७67 


बीयुडी-१ ,दिनाक १७.६.२००५ आणि क्रमांक बीजीटी १००५/३०५६/२००५-०६/बीयुडी-१, 
दिनाक १७.६.२००५ अन्वये मुक्‍त करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३) सन २००५-०६ या वर्षाकरिता माहे एप्रिल,मे,व जून या चार 
महिन्याकरिता खाली दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ८०,०१,०००/- (रूपये ऐशीलाख एक 
हजार फक्त) अनुदान महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाकडे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावास शासन 


या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देत आहे. 


(रूपये हजारात) 


Crone oo ।> > ग्सन॒ वर्ग करावयाचे अनुदाना | 


poe oR मागणी क्र.बी-७,३०५५,बंदरे व दिपगृहे | २१६०९ 
०२,लहान बंदरे 
। १९०,सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम 
यांना सहाय्यक अनुदान (०१)(०२) ४१ | 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहाय्यक | 
अनुदान (लहान बंदरे विकास) | 
(योजनांतर्गत) (३०५१-०७-०३) | 

| 
| २. मागीणी क्र.बी-३, ३०५६, अंतर्देशिय | १०४०७ 
जलपरिवहन १९०,सार्वजनिक क्षेत्र व| 
इतर उपक्रम यांना सहाय्यक अनुदान | 
(०१)(०२) ४१ महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डास | 
सहाय्यक अनुदान (खाडी बदंरे विकास) | 
(योजनातर्गत) (३०५६-००-५५) | 


1८६७ 


[सन |] वर्ग करावयाचे अनुदान 


(महिनावार) 


८६७ | ८६७ 


nnd 


जुलै 


८६७ | 


aa 
eee 


२६६७ | २६६७ | २६६७ 


२६६७ 


एकूण | ३२,०१६ 


रि 
कयी ह 


al वडा 


१,०६,६८,००० 


उपरोक्त वितरीत केलेला निधी वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक संक्रिर्ण 
१०.०५/प्र.क्र.१७/अर्थापाय दिनाक ८ जून २००५ मधील मार्गदर्शकतत्वे विचारात घेवून 
खर्च करण्याची किंवा जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१067० 


% या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या रक्कमेचा अधिदान व लेखा 
कार्यालयातील लेख्याशी खर्चमेळ करुन महाराष्ट्र बोर्ड अधिनियम, १९९६ च्या कलम ८८ 
नुसार ताळेबंद तयार करुन कलम ८९ नुसार पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे अहवाल 
सादर करावा. 


५. वरील तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे नियंत्रक अधिकारी राहतील आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे वर्ग केलेली 
रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई यांच्याकडे संबंधित लेखाशिर्षाखाली रक्कमेची 
मागणी करतील. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक १४३/अर्थोपाय दिनाक 
१२.९.२००५ च्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Me 
(a. af) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड,मुंबई(५ जादा प्रतीसह) 
वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई (व्यय-८, अर्थ-१०) 
अवर सचिव,बीयुडी-१,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
नियोजन विभाग,कार्यासन १४५६,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


१७673 


